RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष २, अंक १५ ] 


सोमवार , एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , मुंबई , दिनांक ७ एप्रिल २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक १ / ड - ९ / २०१६. - महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील पुढील सुधारणा उक्त नियमातील नियम २२५ च्या पोट- नियम (३) ला अनुसरून , 
याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत : 


महाराष्ट्र विधानसभा नियमांना सुधारणा 


नियम ४ ( २ ) 


“ 


१ . नियम ४ ( २ ) मधील ( अ), ( ब ) व ( क ) ऐवजी पुढीलप्रमाणे मजकूर दाखल करण्यात यावा अध्यक्षांनी अन्यथा निदेश 
दिलेला नसेल तर, सभागृहाच्या बैठकी, सामान्यपणे, सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी ११.०० वाजता सुरू होऊन १८.०० वाजता समाप्त 
होतील. 


. 


" 


नियम ७२ ( २ ) 


२ . 


नियम ७२ ( २ ) मध्ये “ परंतु आणखी असे की , मा.अध्यक्षांना सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसेल तेव्हा अतारांकित प्रश्नांची 
उत्तरे विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली नसली तरी ती छापण्याचा, प्रसिध्द करण्याचा, प्रसृत करण्याचा तसेच सदस्यांना ४० दिवसांच्या 
आत वितरित करण्याचा आदेश देता येईल. त्याबाबतीत सभागृहाच्या पुढच्या अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात सोईस्कर वेळी अशी अतारांकित 
प्रश्नांची उत्तरे पटलावर ठेवण्यात येतील . " 


( १ ) 


भाग चार - क - २४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२, शके १ ९ ३८ 


नियम २४४ 


३ . 


नियम २४४- त नंतर पुढील प्रमाणे नवीन नियम दाखल करण्यात येतील : 


"( व्ही ) मराठी भाषा समिती " 


मराठी भाषा समितीची रचना. 


२४४ - थ (१ ) विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर किंवा यथास्थिती, नव्याने रचना करण्यात आलेल्या विधानसभेच्या पहिल्या 
अधिवेशनाच्या प्रारंभानंतर , शक्य तितक्या लवकर, मराठी भाषा समितीची रचना करण्यात येईल . 

( २) या समितीमध्ये सदस्यांची एकूण संख्या पंधरा असावी. यापैकी अकरा सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांमधून अध्यक्षांद्वारे नामनिर्देशित 
करण्यात येतील आणि त्याच रितीने चार सदस्य विधानपरिषदेच्या सदस्यांमधून, सभापतींद्वारे नामनिर्देशित करण्यात येतील. 

( ३ ) समितीचे सदस्य नवीन समितीची रचना होईपर्यंत पद धारण करतील. 
समितीची कार्ये. 

२४४ -द ( १) कार्यालयीन कामकाजांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराबाबत आढावा घेऊन राज्य शासनाला सूचना देणे व उपाययोजना 
सूचविणे . 

( २ ) महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम , १९ ६४ अन्वये “मराठी ” ही शासन व्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे. 
सर्व क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या दृष्टीने मराठीच्या वापराचा आढावा घेणेसाठी राज्यातील राज्य शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांमध्ये 
मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात आढावा घेऊन त्याबाबत राज्यशासनाला सूचना देणे व उपाययोजना सूचविणे . 

(३ ) इतर बाबतीत या सभागृहाच्या समितीसंबंधीत कार्यपध्दतीच्या नियमांत अध्यक्ष जे बदल किंवा फेरफार करतील त्यांनाही ते 
नियम लागू होतील . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव 
महाराष्ट्र विधानसभा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२ , शके १ ९ ३८ 


३ 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 

Vidhan Bhavan , Mumbai, dated 7th April, 2016 . 


NOTIFICATION 


No. 1 /D - 9 / 2016. — In pursuance of sub - rule ( 3 ) of rule 225 of the Maharashtra Legislative 
Assembly Rules, the following amendments to the said rules, are hereby published : 

AMENDMENTS TO THE MAHARAHSTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY RULES 


RULE 4 ( 2 ) 
1. In rule 4 (2 ) For the words in “ ( a ) , (b ) and (c )” the following words shall be substituted 
namely : 

“Unless the speaker directs otherwise , the sittings of the House shall ordinarily commence , 
From Monday to Friday, at 11-00 hours and conclude at 18-00 hours." 

RULE 72 ( 2 ) 
2. In Rule 72 ( 2 ), the following proviso shall be added , namely: 

" Provided that, when the Assembly is not in the session and even if the answers of Un- starred 
Questions are not laid on the Table of the Assembly then Hon . Speaker may direct to print , publish , 
circulate as well as distribute it to the Members within 40 days. In this respect, such answers of 
Un -starred Questions shall be laid on the Table of the House at a convenient time in the first 
week of the next session ." 

RULE 244 
3. After Rule 244 (P ), the following new shall be inserted : 

“ (v ) Committee on Marathi Language " 
CONSTITUTION OF THE COMMITTEE ON MARATHI LANGUAGE . 

244 – Q ( 1 ) As soon as may be after the commencement of the first session of the Assembly in 
every year or the first session of a newly constituted Assembly , as the case may be, a Committee 
on Marathi Language shall be constituted . 

( 2 ) This Committee shall consist of total fifteen members , of whom eleven members shall be 
nominated by the Speaker from amongst the members of the Assembly and four members 
nominated likewise by the Chairman from amongst the members of the Council. 

( 3 ) The members of the Committee shall hold office until a new Committee is constituted . 


FUNCTIONS OF THE COMMITTEE 


244 – R ( 1 ) To give instructions and to suggest measures to State Government after taking 
review of the use of Marathi language in official business . 

( 2 ) The “Marathi” language has been adopted as an official language for the official business 
under the Maharashtra Official Language Act, 1964. To give instructions and to suggest measures 
to the State Government after taking review of the use of Marathi language in official business in 
Government / Semi- Government offices in the state for taking review of use of Marathi language 
from the point of view of using Marathi language in all fields. 

( 3 ) In other respect these rule shall also be applicable to the changes or variations to be made 
by the Hon . Speaker in the rules of procedure related to the committee of this House. 


DR . ANANT KALSE , 

Principal Secretary , 
Maharashtra Legislative Assembly . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. EDITOR : SHRI 
PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


